शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगांव या संस्थेमधील विविध कपडे धुलाई 
बाह्यस्रोतामाफत करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. १८१/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १७ जुलै, २०२३ 
वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दिनांक २७.०४.२०२२. 

४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र. 
शावैमवरुज/वसत्रधुलाई/ई-निविदा/प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता/१४६२/२०२३, दिनांक 
०८.०६.२०२३. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः DMER-22099/9§3/2023- 
PROC-4, दिनांक ०४.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव या संस्थेमधील कापड धुलाई सेवा बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध 
करुन घेण्यास व त्यासाठी येणा-या वार्षिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. 
५ वरील दिनांक ०४.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव या संस्थेमधील विविध कपडे धुलाई (रुग्णांचे कपडे, चादर, 
शास्त्रक्रियेकरेता लागणारे कापड व अन्य कपडे) बाह्यस्त्रोतामारफत करुन घेण्याच्या अनुषंगाने 
राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मे. साई इनव्हेस्टीगेशन अँन्ड सिक्युरिटी सर्व्हीसेस लि. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१८१/प्रशा-२, दिनांक. १७ जूलै 2023 


जळगांव या सेवा पुरवठादाराने न्यूनतम दर सादर केले आहेत. निविदेमध्ये कपडे धुलाई करीता प्राप्त 
न्युनतम देकारानुसार कापड धुलाईसाठी येणा-या वार्षिक खर्चाचा तपज्ञील खालील प्रमाणे आहे. 


(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र. | कपड्यांचा प्रकार एकूण न्युनत्तम । मासिक खर्च | वार्षिक खर्च 
मासिक दर प्रति 
कपड्यांची । कपडा 
संख्या 
बि लहान कपडे २५०० रु.०४/- | १०,०००/- १,२०,०००/- 
२ | मध्यम कपडे ४५६० रु.०७/- ३१,९२०/- ३,८३,०४०/- 
३ | मोठे कपडे ४३८५ रु.१२/- ५२,६२०/- ६,३१,४४०/- 
Lf ९४,५४०/- | ११,३४,४८०/- 


२. उपरोक्त न्यूनतम दरानुसार मे. साई इनव्हेस्टीगेशन अँन्ड सिक्युरिटी सर्व्हीसेस लि. जळगांव 
या सेवा पुरवठादराकडून वरील नमुद संस्थांमधील विविध कपडे धुलाई (रुग्णांचे कपडे, चादर, 
शहास्त्रक्रियेकरिता लागणारे कापड व अन्य कपडे) सेवा बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करुन घेण्याकरीता 
तीन वर्षाचा करार करण्यास व त्यानुषंगाने येणा-या रू. ११,३४,४८०/- (रुपये अकरा लक्ष चौतीस 
हजार चारशे ऐंशी केवळ) इतक्या वार्षिक खर्चास सदर आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर स्वच्छेतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्दारे करून घेण्यासाठी करार करतांना उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रक्रियेचे पालन 
केल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर स्वच्छतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे 
करतांना या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच सेवा पुरवठादार संस्थेने सुध्दा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी शार्तीचे (उदा. किमान 
वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीबाबत.) पालन करणे बंधनकारक राहील. 


४. सदर कामासाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव या 
संस्थेच्या (२२१० जी ३४२) लेखाशिर्षाखाली (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१८१/प्रशा-२, दिनांक. १७ जूलै 2023 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग चार, 


अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१७१८३९५२१२१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 

र र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MAHADEO #2 


JOGDAND 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625 
€3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
pseudonym=857 19993A847361CF1CE96786397 
786A408A4972, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F5456 
D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FEDO3DCF793D3 
,cn=MAHADEO JOGDAND 

Date: 2023.07.17 07:10:29 -07'00' 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa, 

१. महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

३. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

७. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


